महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
मौजे काष्टी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक येथे 
शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी 
पदनिर्मिती करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.६४/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. मफुकृवि-१४२०/प्र.क्र.६४/७-अे, दि.१८ नोव्हेंबर, २०२१. 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२६/आपुक, दि.१८ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भिय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे 


काष्टी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथे सन २०२१-२२ पासून प्रतिवर्ष vo विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेचे 


शासकीय sada महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.या 


महाविद्यालयासाठी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या ५ व्या अधिष्ठाता समितीने निश्चित 


केल्याप्रमाणे आवश्‍यक असलेल्या पदांना उच्चस्तरिय सचिव समितीची रितसर मान्यता घेऊन 


पदनिर्मितीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याबाबत उक्त झासन निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आले 


आहे. त्यानुसार मौजे काष्टी,ता.माळेगाव, जि.नाशिक येथीळ शासकीय अत्नतंत्रज्ञान 


महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर 


करण्यात आला होता. दि.३०/०६/२०२२ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये 


अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाकरीता ३१ शिक्षकवर्गीय आणि ३५ शिक्षकेतर stat एकूण ६६ नवीन पदे 


निर्माण करण्यास तसेच बाह्ययंत्रणेद्दारे १३ मनुष्यबळ सेवा घेण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने 


मान्यता दिली आहे. मौजे काष्टी येथील कृषि विज्ञान संकुलातील कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन 


महाविद्यालयासाठी शारिरिक शिक्षण निर्देशक व ग्रथंपाल प्रत्येकी १ पद मंजूर असल्याची बाब 


विचारात घेवून मौजे काष्टी,ता.मालेगाव,जि.नाशिक येथील अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाकरीता 


पदनिर्मितीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.६४/७-अओ 


शासन निर्णय :- 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता.मालेगांव, जि.नाशिक येथील 
शासकीय अतन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी परिशिष्ट-अ नुसार ३१ शिक्षकवर्गीय आणि ३३ शिक्षकेतर 
अशी एकूण ६४ नवीन पदे निर्माण करण्यास, त्याचप्रमाणे परिशिष्ट-ब नुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे १३ 
मनुष्यबळ सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च खाली दर्शविलेल्या 
लेखाशिर्षाखाळी भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष उद्दिष्ट/बाब 
०१,पीक संवर्धन ३६-सहायक अनुदान (वेतन) 
१२०,इतर संस्थांना सहाय्य ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


००) 

००)(०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान 
कार्यक्रम) 

२४१५ ००७२) 


— — — 


— 


२. ज्या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्ठारे करुन घेण्यास मान्यता दिली आहे, त्या पदांची कामे 
बाह्ययंत्रणेद्दारे करुन घेताना शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१०.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि.२७.०४.२०२२ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५५४/आपुक, 
दिनांक २६/०९/२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२२११०७१५३८३८०२०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Balasaheb Kisan Raskar 
DN: CN = Bala: ar,C =IN,S= 


Balasaheb Kisan ५५% kisan Rasiar © 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND 


Raskar Pee 110: ase aber 
(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा.मंत्री नियोजन व वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.६४/७-अओ 


३. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, सांगली. 

११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२.उप लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.कार्यासन (७ अ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.६४/७-अओ 


परिशिष्ट - अ 


मौजे काष्टी, ता. मालेगांव, जि.नाशिक येथील अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी उच्चस्तर 
सचिव समितीने मान्यता दिलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे 


पदनाम 


पदसंख्या 


वेतनस्तर 


अ) शिक्षकवर्गीय पदे 


aa 


सहयोगी अधिष्ठाता/प्राचार्य 


१४४२००-२१८२०० 


२ 


rere  __777र्‍ .| 


१४४२००-२१८२०० 


अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान 


अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता 


अन्न प्रक्रिया यंत्रशास्त्र (अभियांत्रिकी) 


अनन व्यवसाय व्यवस्थापन 


अन्न Uae कृती 


एकुण 


सहयोगी प्राध्यापक 


१३१४००-२१७१०० 


अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान 


अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता 


अन्न प्रक्रिया यंत्रशासत्र (अभियांत्रिकी) 


अन्न व्यवसाय व्यवस्थापन 


अन्न Uae कृती 


एकुण 


सहाय्यक प्राध्यापक 


५७७००-१८२४०० 


अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान 


अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता 


अन्न प्रक्रिया यंत्रशासत्र (अभियांत्रिकी) 


अन्न व्यवसाय व्यवस्थापन 


अन्न Uae कृती 


एकूण 


एकुण शिक्षकवर्गीय (31) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.६४/७-अओ 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या वेतनस्तर 
ब) प्रशासकीय आणि तांत्रिक पदे 
| वरिष्ठ संशोधन सहायक ४१८००-१३२३०० 

अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान २ 

अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता [=i 

अन्न प्रक्रिया यंत्रास्त्र (अभियांत्रिकी) | १. | 

अन्न व्यवसाय व्यवस्थापन कि 

अन्न Uae कृती २ 

एकुण Le 
२ कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक ३५४००-११२४०० 

अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान ३ 

अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता ३ 

अन्न प्रक्रिया यंत्रशास्त्र (अभियांत्रिकी) ३ 

अन्न व्यवसाय व्यवस्थापन ३ 

अन्न यंत्रशास्र कृती 3 

एकुण १५ 
3 सहाय्यक कुलसचिव/लेखा अधिकारी शि ४४९००-१४२४०० 
४ कार्यालय अधिक्षक [= 4 ४१८००-१३२३०० 
षु वरिष्ठ लिपीक २ २५५००-८११०० 
& कनिष्ठ लिपीक ४ १९९००-६३२०० 
७ कृषि सहाय्यक ३ २५५००-८११०० 
एकुण प्रशासकीय व तांत्रिक पदे (ब) ३३ 
एकुण (31)+(9) ३१-३३ 3६४ 

Balasaheb aoe 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 


1 AND ADF DEPARTMENT 
Kisan Raskar, १९४ णता eo 


(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.६४/७-अओ 


परिशिष्ट - ब 


मौजे काष्टी, ता.मालेगांव, जि.नाशिक येथील अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी उच्चस्तर 
सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा. 


को बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ मानधन (रुपये) 
१ प्रयोगशाळा परिचर १० १०२२५/- प्रती महिना 
२ वाहनचालक २ १०२२५/- प्रती महिना 
३ | ग्रंथालय सहाय्यक/प्रमुख ताळीकाकार Lt 90224/- प्रती महिना 
एकुण बाहयस््रोताद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ १३ 
Balasaheb ON eM Sasa ay asa 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 


Kisan Raskar — sseaoeperantent 
(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


